वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरून पदविका वास्तुकला अभ्यासक्रमाच्या नावामध्ये व 
संस्थेच्या डीटीई कोड मध्ये बदल करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. ६६१३७७ -HTED-98024/9 9/2023-MHT(TE-4) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२३. 


१) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग,झशासन निर्णय क्र.६५१६७२-ा0)-१४०२५/११/२०२३-॥॥-ा(-५), 
दि.०१.०८.२०२३ 

२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/ एनजीपी/ 
सीओए/मान्यता/शुद्धीपत्रक/२०२३/६८२, दिनांक १४.०८.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त नमुद दिनांक ०१.०८.२०२३ रोजीचे शासन निर्णयासोबतच्या Annexure Annexure A - मधील 


अनुक्रमांक २० वर Smt. Premalatai Chavan Polytechnic, ७५2--६६३, Mangalwar Peth, Karad, 


Maharashtra-894990 या संस्थेच्या रकाना क्रमांक 2 मधील संस्थेचा डीटीई कोड (DTE Code) “६८१९” ऐवजी 


“६४७५” वाचण्यात यावा. तसेच रकाना क्रमांक ५ मधील (Name of Course) GA अभ्यासक्रमाचे नाव 
“Diploma in Architectural Assistanceship” ऐवजी “Diploma in Architectural Assistantship” असे वाचण्यात 


यावे.” 


सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१८३९३०७२०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


P A G A R E Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER 
AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1007ae7db08a8a6ca9 
S H R | K R | S H N A 468ce2a8aae16c0cb06, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4E8BC 157609C105D396B04018FA47F8909333A, 
FC18DDC3893CC043F 18F759COB, cn=PAGARE SHRIKRISHNA 
KASHINATH यय 
Date: 2023.09.08 13:05:41 +05'30' 
(श्रीकृष्ण पगारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.मंत्री (उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 
२) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ६६१३७७ -HTED-9¥02Y/99/2023-MHT(TE-4) 


४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६) संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

७) अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रळोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 

८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी दिल्ली, 

९) विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल रिसर्च 
बिल्डींग,नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग (एनआयटीआयई) कॅम्पस, विहार लेक पवई, 
मुंबई - ४०० ०८७, 

१०) निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


